RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ५६,किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह / का -१ / टे-५/ वाहतूक / अधिसूचना -०३ / २०१८.– ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक ४ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये 
पोलीस उप आयुक्त , शहर वाहतूक शाखा, ठाणे शहर यांनी असे कळविले आहे की , ठाणे शहरातील मुंब्रा बायपास रेतीबंदर जवळील मुंब्रा कौसा 
बाह्यवळण रस्ता प्र.रा.मा.- ४ कि.मी. १३३/८०० ते १३९/ ८१० या लांबीतील (मुंब्रा बाय जंक्शन ते पारसिक रेतीबंदर) रेल्वे उड्डाण पुलाचे 
मजबुतीकरण करणे, बेअरिंग बदलणे व काही लांबीतील डकस्लॅब तोडून नव्याने बांधण्याचे काम व इतर दुरुस्तीचे काम उप कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल हे सुरू करणार असल्याने मुंब्रा बायपास रस्त्यावरील सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे बंद 
करण्याबाबत पोलीस 

आयुक्त , 

ठाणे यांनी या कार्यालयास कळविलेले आहे ; 
ज्याअर्थी, पोलीस आयुक्त , ठाणे यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक OW/ DCP TRAFFIC/DM- THN/ MUMBRA BYPASS 
REPAIR/२००३, दिनांक १८ एप्रिल २०१८ अन्वये वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर अधिसूचनेच्या अनुषंगाने ठाणे, ग्रामीण 
पोलीस हद्दीतील मुरबाड व शहापूर या ग्रामीण हद्दीतून पर्यायी मार्गाचा वाहतुकीसाठी वापर करावा लागणार असलेबाबत . पोलीस उप आयुक्त, शहर 
वाहतूक शाखा, ठाणे यांनी इकडील कार्यालयास दिनांक १८ एप्रिल २०१८ अन्वये कळविलेले असून त्यानुसार पोलीस अधिक्षक , ठाणे ग्रामीण 
यांचेकडून वाहतूक नियंत्रणाबाबत अहवाल मागविणेत आलेला होता. त्याप्रमाणे पोलीस अधिक्षक , ठाणे ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील वाहतूक नियंत्रण 
अहवाल पत्र दिनांक ५ मे २०१८ नुसार इकडील कार्यालयात सादर केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, भिवंडीकडून जे.एन.पी.टी., नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या जड - अवजड वाहनांना मुंब्रा बायपास मार्गे जाण्यास प्रतिबंध करण्यात 
आलेला असलेबाबत पोलीस उप आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा यांनी या कार्यालयास कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे मला उपद्घोषातील अ.क्र . १ व २ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , खालीलप्रमाणे ठाणे ग्रामीण क्षेत्रातील मुरबाड व शहापूर या भागातील रस्त्यांसाठी वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी 
करीत आहे . 


वाहतुकीचे नियंत्रण 
( अ ) मुरबाड /किन्हवली/ शहापूर / पोलीस स्टेशन अंतर्गत पर्यायी मार्ग : अंतर ६२ कि.मी. नाशिक जिल्ह्याकडून येणारी 

वाहतूक 
शहापूर अंडर पास समोरून डाव्या बाजूने शहापूर - शेणवा -किन्हवली- सरळगाव- मुरबाड - कर्जत - चौक फाटा/ चौकगाव येथून इच्छित स्थळी 
जातील . सदरचा रस्ता केवळ शहापूरकडून मुरबाडकडे या एकेरी वाहतुकीसाठी पावसाळा सुरू होईपर्यंत चालू राहील . पावसाळा सुरू झाल्यावर या 
रस्त्याचा वापर करणे योग्य नाही. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ब) गणेशपूरी / भिवंडी तालुका / पडघा पोलीस स्टेशन अंतर्गत पर्यायी मार्ग : - अंतर ४० कि.मी. ( रात्रौ २३-०० ते सकाळी 
०५-०० वाजेपर्यंत ) टेन नाका वसई मार्गे - वाकोडा टोल प्लाझा - वाडा खंडेश्वरीनाका या ठिकाणी उजवीकडे वळण घेऊन कवाड टोल नाका 
नदीनाका ब्रिजवरून डावीकडे वळण घेऊन (ठाणे ग्रामीण हद्द) चाविंद्रा - वडपा- मुंबई- नाशिक हायवेवरून उजवीकडे वळण घेऊन पुढे येवई नाका 
या ठिकाणी येवून डावीकडे वळण घेऊन - पाईप लाईन मार्गे - सावद चौक - उजवीकडे वळण घेऊन गांधारी ब्रिजवरून आधारवाडी सर्कल असे 
जातील. पुढे पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी अधिसूचित केलेल्या मार्गाने मार्गस्थ होतील . ( सकाळी येणारी वाहने सहायक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, उप विभागीय , भिवंडी यांनी ठरविलेल्या ठिकाणी पार्कीग होतील .) 

( क ) काशीमिरा पोलीस स्टेशन अंतर्गत पर्यायी मार्ग : - अंतर ७ कि.मी.- वोवा मार्गे जे.एन.पी.टी. , नवी मुंबई व दक्षिण भारतात 
जाणाऱ्या जड - अवजड वाहनांना घोडबंदर रोड- कापूरबावडी - कोपरी ब्रिज - मुलुंड चेक नाका - ऐरोली टोल नाका मार्गे इच्छित स्थळी जातील. 

सदरची अधिसूचना दिनांक ७ मे २०१८ रोजी पासून मुंब्रा - कौसा बाह्यवळण रस्ता येथील पारसिक पुलाची दुरुस्तीचे काम पूर्ण होई पावेतो 
अंमलात राहील . अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे / रायगड यांनी उपरोक्त रस्त्यावरून वाहतुकीसाठी सुरळीत मार्ग तयार 
करणे व त्यावरील सर्व अडथळे व अतिक्रमणे दूर करणे . तसेच खड्डे बुजविणे व संपूर्ण रस्त्याचे मार्गदर्शक फलक सर्व दर्शनी भागात लावणे. तसेच 
पार्कीगसाठी निश्चित केलेल्या जागा तयार करण्यात आल्या आहेत व त्या ठिकाणी वाहने थांबत आहेत किंवा नाही याची खात्री करणे . त्याप्रमाणे 
वाहतुकीचेनियंत्रण करणेसाठी अतिरिक्त पोलीस बल पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण) यांनी तैनात करावा. त्याप्रमाणे पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
यांनी त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या वाहतुकीचेनियंत्रण करतेवेळी पोलीस अधीक्षक , ठाणे ग्रामीण यांचेशी समन्वय साधून योग्य प्रकारे करावयाचा आहे. 
जेणेकरून स्थानिक नागरिकाची गैरसोय होणार नाही . पार्कीग स्थळी वाहनांचेनियमन व नियंत्रण योग्य प्रकारे करण्यात यावे. तसेच सदरचेनियंत्रण 
करताना पोलीस वाहने , अग्निशमन दलाची वाहने, रुग्णवाहिका तसेच इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने त्याचप्रमाणे पोलीस विभागाने परवानगी 
दिलेले वाहने, तालुका दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेली वाहने इत्यादी वगळून इतर सर्व वाहनांच्या बाबतीत आवश्यक ते वाहतुकीचेनियंत्रणाचे 
आदेश दिनांक ७ मे २०१८ पासून अंमलात राहील. 


ठाणे, 
दिनांक ५ मे २०१८ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे . 


BY THE ASSISTANT REGISTRAR ( C.S.) DAIRY, THANE 


Order 


No. DDDo/THANE/ Sec- 1215 / Order/ 281/ 2018.—( 1 ) The application filed by applciant society 
dated 23rd April 2018 is hereby allowed . 


( 2 ) By virtue of powers vested in me under section 12 of theMaharashtra Co-operative Societies 
Act, 1960 I, hereby alter the existing classification from class “ producer soceity ” and sub -class 

agricultural produce society ” to class “ Housing Society ” and sub -class “ tenant co - partnership 
Housing Society ” . 


“ 


( 3 ) By virtue of powers vested in me under section 15 of the Maharashtra Co -operative Societies 
Act, 1960, I, hereby change the name of applicant society “ From Adarsh Sahakari Kukut Palan 
Vyawasaik Sanstha Maryadit ” to “ Shri Gowardhan Co -operative Housing Society Ltd ”. 


Thane , 
dated 18th May 2018 . 


S. B. DABHADE , 
Assistant Registrar ( C.S. ) Dairy , 

Thane. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


३ 


अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ८४१/ अपोआ/ वाहतूक / कायमस्वरुपी/ २०१८.- मी , संजय जाधव , अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , 
१९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५९ ) सह शासकीय अधिसूचना क्र . एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर.-१०६१ / टी.आर. ए -२ , 
दिनांक १ ९ मे १९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी बांद्रा वाहतूक विभागातील 
एस.जी. जोशी मार्ग या रस्त्यावरील वाहतुकीमध्ये खालीलप्रमाणे कायम स्वरुपाचे बदल करण्यात येत आहेत : 
एस . जी . जोशी मार्ग. - एस . जी . जोशी मार्ग हा त्यांचे एस.व्ही . रोड 

पासून 

ते गुरु नानक रोडपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या ( आपत्कालीन 
सेवेतील वाहने वगळून) पार्कीगकरिता प्रतिबंधीत क्षेत्र राहील. अर्थात एस. जी . जोशी मार्गाच्या दोन्ही बाजूस वाहने पार्क करण्यास मनाई राहील. 
म्हणजेच नो पार्कीग . 


संजय जाधव , 
अपर पोलीस आयुक्त , 


मुंबई, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


वाहतूक , मुंबई . 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , 

WORLI, MUMBAI 

Order 


No. 841/ Addl .. C.P./Traffic/Permanent/2018.- In suppression of all orders previously issued , in 
order to prevent danger , obstruction and inconvenience to the public , to so direct I, Sanjay Jadhav , 
Additional Commissioner of Police, Traffic , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred on me 
under Section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification 
No. MVA . 0589/CR - 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby order as under : 


No Parking Restriction 


S. G. Joshi Marg . – Parking of all types of vehicles shall be prohibited on both the sides of the 
S. G. Joshi Marg from it s junction with S. V. Road , upto Junction with Guru Nanak Road i.e. No 
parking on S. G. Marg . (Except emergency services vehicles .) 

Issued under my seal and signature of the 7th day of April, 2018 . 


SANJAY JADHAV , 
Addl. Commissioner of Police , 

Traffic , Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 

आदेश 


. 


क्रमांक वानिशा/ अपोआ / अधिसूचना / ६८ / जोगेश्वरी/ वाहतूक / २०१८.- मी , संजय जाधव , अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , मुंबई, मोटार 
वाहन अधिनियम, १९ ८८ या चे कलम ११५, (कलम नं . ५ ९, १९ ८८ ) आणि शासकीय अधिसूचना क्र . एम.व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर .१०६१ / 
टी.आर.ए-२, दिनांक १९ जुलै १९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अमेनिटी पार्कीगकरिता ( १) मिलटरी रोड 
जवळील डी. पी. रोड व ( २) एमआयडीसी रोड नं. २३ वरील वाहतूक सुरळीत चालू रहावी व जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून वाहतूक 
नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

अधिसूचना क्रमांक १०९ / अपोआ / वा / २०१८ , दिनांक ६ जून २०१८ . 
(१ ) मिलटरी रोड जवळील डी . पी . रोडवर इकोनेस्ट बिल्डिंगसमोर मुख्य 

प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूस 

मीटर अंतरापर्यंत व 
( २ ) एमआयडीसी रोड नं . २३ वर प्लेअर डेक प्लाझा या बिल्डिंगसमोर मुख्य प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजुस ५०० मीटर अंतरापर्यंत सर्व 
प्रकारच्या वाहनांना २४ तासाकरिता “ नो पार्कीग ” करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


प्रत्येक ५०० 


संजय जाधव, 
अपर पोलीस आयुक्त , 
( वाहतूक ) , मुंबई. 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ), MUMBAI 

Order 


No. TCB/Additional C.P./Notification/68/Jogeshwari/T//2018.— In order to prevent danger, obstruction 
to smooth flow of vehicular traffic and for the safety of Motorists /Pedestrians on ( 1 ) D. P. Road Near 

Military Road and ( 2 ) MIDC Road No. 23, Andheri ( East ), Mumbai, I, Sanjay Jadhav , Additional 
Commissioner of Police ( Traffic ),Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under section 115 
of Motor Vehicle Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA. 0589/ 
CR - 1061/ TRA - 2 , date 19th May 1990 , M.G.G. IV - A , dated 20th September 1990 p . 668, Amended by 
Notification No. MVA 00196/871/CR/ TRA- 2 , dated 27th September 1996, M.G.G. IV - A 1996 Ex . p. 307 
do hereby order as under : 

No. 109 /Addl./ Traffic / 2018 , dated 6th June 2018 . 

For Amenity Parking No Parking of all types of vehicles on ( 1) D.P Road , Military Road In Front 
of Eico Next Building 500 Meters each Both Side of Main Gate . 

(2 ) MIDC Road No. 23 In Front of Flair deck Plaza Buildng 500 meters both side of Main Gate 
for 24-00 hrs. 


Issued under my seal and signature on this 6th day of March 2018. 


SANJAY JADHAV , 
Additional Commissioner of Police 


( Traffic ), Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


५ 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 
नाहीत : 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ६० / २०१८. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . दिनांक १२ जून २०१८ रोजी 
शब- ए- कदर दिनांक १६ जून २०१८ रोजी रमजान ईद व दिनांक 
१७ जून २०१८ रोजी राजमाता जिजाऊ स्मृतीदिन असे सार्वजनिक 
सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 


( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७( १) व (३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 


सदर मनाई आदेश दिनांक १० जून २०१८ रोजी ००-१० वाजेपासून 
दिनांक २४ जून २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


(१ ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , लाठ्या किंवा 
शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी इतर कोणतीही 


वस्तू बाळगणे . 


परम बीर सिंह, 


( २ ) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 
जमा करणे . 


ठाणे, 
दिनांक ८ जून २०१८ . 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी . 

( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 


. 


. 


( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 


“ 


जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे ,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे. 


४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


८. या आदेशाचेउल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


राजेश बनसोडे, 


पोलीस उप आयुक्त , 


नवी मुंबई , 
दिनांक ५ जून २०१८ . 


~ 


विशेष शाखा, नवी मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा./ म.आ /१७६० / २०१८.- ज्याअर्थी, नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात . दरम्यान दिनांक १६ जून २०१८ रोजी ( चंद्रदर्शनानुसार एक 
दिवस मागेपुढे ) मुस्लीम बांधवांचा रमजान ईद हा सण साजरा होणार 
आहे. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ६ जून २०१८ 
रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २० जून २०१८ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम 
३७(१ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे. 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 
३. त्याअर्थी, मी , राजेश बनसोडे, पोलीस 

उपायुक्त , 

विशेष 
शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ६ जून २०१८ 
रोजीचे००-०१ वा . पासून ते दिनांक २० जून २०१८ रोजीचे २४-०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 

( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका, 
रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे , देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे. 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव 
करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल -२ / म.आ .१६ / ४ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी 
जिल्ह्यात , जयगड ते दाभोळ गॅस पाईपलाईन वाटद ( जयगड ) येथे 
जमीन मोजणी व मोबदला रकमेसाठी पंचनाम्याची कार्यवाही दिनांक 
१७ एप्रिल २०१८ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१८ या कालावधीत करण्यात 
येणार आहे . सदर मोजणीसाठी तेथील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असून 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ रोजी नाटे येथे तबरेज सायेकर याच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ 
श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे . सदर 
कार्यक्रमाकरिता जास्तीत जास्त जनसमुदाय उपस्थित राहण्याची शक्यता 
आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विटंबनाचे निषेधार्थ ठिकठिकाणी 
मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत 
आहे . 

नाणार , ता . राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील 
ग्रामस्थांचा तसेचशिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने 
सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिक -ठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज 
होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने 
करीत असतात . 

तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार 
यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी 

आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी 
जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम 
चालू असून , त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचाविरोध आहे . 

दिनांक २९ एप्रिल २०१८ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यात बौद्ध पोर्णिमा हा 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही 
प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी 
यांचेकडील जा.क्र . जिविशा / मनाई आदेश / १२१०३ / २०१८ , दिनांक 
१६ एप्रिल २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ )( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे 
पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व 
त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा 
नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक 
१७ एप्रिल २०१८ रोजी ०८-०० वा . पासून ते दिनांक १ मे २०१८ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम 
३७( १)( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या 
आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत 
येत आहे : 

( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 
हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे. 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 
पदार्थ घेऊन फिरणे. 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे. 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशीकिंवा शांतता धोक्यात 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 
करणे. 

( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 
येण्यास मनाई आहे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत : 

( १ ) अंत्ययात्रा, 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक 
सण इ ., 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीचीसिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच 
सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व 
अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार 
नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ एप्रिल 
२०१८ रोजी दिला . 

अभिजित घोरपडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून 


( सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २२ चे 

कलम ३३( १ ) ( प ) अन्वये मनाई आदेश .) 


प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक 
जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस या 
आदेशाच्या तारखेपासून सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत सदर निवडणूक 
प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे . 


वाचा- (१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक 


No. 322/ ECI/INST / FUNC/ BIEN- LC / 2016 , dated 26th 


December 2016 . 


आदेश 


सदर निवडणूकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही 
उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स , झेंडे, बॅनर्स , 
कापडी फलक लावणे, नोटीसा चिटकविणे , घोषणा लिहिणे इत्यादीचा 
वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी 
घेणे बंधनकारक आहे. अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला 
दाखवून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखिल बंधनकारक राहील . 
अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , पास्टर्स इत्यादीमुळे 
रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड हवा अडवली जाणार नाही हे 
पहाणे त्या पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक राहील. 


क्रमांक पोआ / नमुं /विशा/ को.वि.प.म.सं. / मनाई आदेश /१७५८ / २०१८. 
ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोगाने उपोद्घातातील अधिसूचनेनुसार , 
ठाणे व रायगड कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ, मुंबई पदवीधर व 
शिक्षक मतदार संघ निवडणूक -२०१८ चा कार्यकम जाहीर केलेला 
असून त्याची आदर्श आचारसंहिता दिनांक २४ मे २०१८ रोजी मध्यरात्री 
१२-०० पासून लागू झाली आहे. दिनांक ७ जून २०१८ रोजी नामनिर्देशन 
पत्र दाखल करणे, दिनांक ८ जून २०१८ रोजी नामनिर्देशन पत्राची 
छाननी होऊन दिनांक ११ जून २०१८ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख आहे. मतदान दिनांक २५ जून २०१८ रोजी होणार 
असून दिनांक २८ जून २०१८ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहिर 
करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील 
परिमंडळ -१ वाशी व परिमंडळ -२ पनवेल या विभागात मतदान होणार 
आहेत . 


मी सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक क्षेत्रात सहज 
दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश 
प्रसारीत करावा व तशा नोंदी घेण्यात याव्यात . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ४ जून २०१८ रोजी ००-०१ वा . पासून ते 
दिनांक २८ जून २०१८ रोजी २४-०० वा . पावेतो लागू राहील . सदर 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक ४ जून २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
जारी केलेला आहे. 


त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे , 
बॅनर्स , कापडी फलक, पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे , घोषणा 
लिहीणे , कमान , पताका , कट आउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात . 
त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 
येऊन रहदारीस अडथळा होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा 
किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे 
वातावरण तयार होते . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. 


राजेश बनसोडे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई . 


त्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -१ वाशी 
व परिमंडळ -२ पनवेल मधील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत निवडणुकीच्या 
अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये याकरिता मी , राजेश बनसोडे , 
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम कायदा कलम ३३ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील 
निवडणुक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३(१)(प ) 
अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI/ 6 /L.W.7702 ( 06 /2018.— WHEREAS , 
I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Deepak Deoraj, Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub -section ( 1 ) 
and (2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of 
section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours 
of 17th June 2018 to 24-00 hours on 15th July 
2018 . 


2. If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall 
be liable to be disarmed of the corrosive substance 
or explosive or missile shall be liable to be seized 
from him by any police officer and the article 
corrosive substance , explosive or missile so seized 
shall be forfeited to the State Government. 

3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government orGovernmentUndertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be applicable 
to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc., employed on watch -n -ward duties 
carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 12 feet. 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 


( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, 
spears , bludgeons, unlicensed guns, knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearmswhere license 
has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such 
arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(3 ) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
songs, playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police 
officer posted in Brihan Mumbai City Police , 
offend against decency or morality or 
undermine the security ofor tend to over -throw 

the state . 
ATT 1. ( fa.q.) - 


(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not 
expired . 

5. I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places 
and by announcing the same through loudspeakers 
or megaphones, as well as publishing through 
media of whatever form available . 


Given under my hand and Seal this 11th June 
2018 . 


DEEPAK DEORAJ, 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701( 10 /2017. — Whereas it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the city of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 
sub -section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons ; and 

( iii) Any use of loudspeakers, and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly . 

for the period commencing from 00-01 hours 
on 16th June 2018 and ending at 24-00 hours on 
30th June 2018 throughout the City of Brihan 
Mumbai . 


discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned . — 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


I further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


Given under my hand and seal or 11th June 
2017 . 


DEEPAK DEORAJ, 


Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall 
not apply to - 

( a ) Marriage /thread naming ceremony, 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


११ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


2. If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarm of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the article 
corrosive substance , explosive or missile so seized 
shall be forfeited to the State Government . 


No.CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2018 
11. - Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in 
Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Niket 
Kaushik , Commissioner of Police , Railways, 
Mumbai in exercise of the power conferred upon 
me under sub - sections ( 1 ), ( 2 ) and (3 ) of section 
37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) do hereby prohibit the following 
acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours 
of 13th June 2018 to 24-00 hrs . of 27th June 
2018 . 


1.(a ) The carrying of arms, cudgels , swords , 
spears, bludgeons, unlicensed gun ,knives, sticks 
or lathis or any other articles which is capable 
of being used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearmswhere licence 
has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such 
arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

(c) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

( d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries, singing of 
song , playing of music . 

( ) Delivery of harangues , the use of gestures 
or mimetic , representations and the pre 
parations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols, play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police 
officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over- throw 
the State . 


3. Any assembly , program , public meeting or 
procession of five or more than five persons in a 
public place ,without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government orGovernment undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be applicable 
to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n -ward duties 
carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet. 

5. Notwithstanding the expiration of this order 
after the period herein above mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedingmay 
be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 

6. I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , 
loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 8th June, 


2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी यांजकडून 
वाचावे ...- ( १) श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी नोंदणीकृत संस्था . 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १८ अन्वये तरतूद व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये तरतूद . 
( ३ ) संस्थेच्या सदनिकाधारकांचा व रो- हाऊस धारकांचा मूळ संस्था विभाजन करून स्वतंत्र दोन संस्था करण्याबाबतचा 


प्रस्ताव . 


. 


ज्याअर्थी, मूळ 


( ४ ) संस्था विभाजनाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १७ पोट -नियम ( १ ) अन्वये नमुना 

ग मधील संस्था विभाजनाच्या हरकतीबाबत नोटीस . 
( ५ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . सनिर / प्रशा-१ /नियो स्वामीसमर्थरेसि ( सदनिकाधारक ) व ( रो-हाऊस धारकांची) / 

सहगृहसं ./ संस्था विभाजन / सन २०१७, दिनांक १८ जानेवारी २०१७ रोजीचे पत्राने दिनांक २१ जानेवारी २०१७ रोजी 

घेण्यात आलेली सुनावणी. 
( ६ ) संस्था लेखापरिक्षक यांचेकडील संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१७ चा लेखापरिक्षण अहवाल व दिनांक ३० जानेवारी 

२०१८ विभाजन ताळेबंद टिप्पणी . 
क्रमांक सनिर/ प्रशा-१/ श्रीस्वामीसमर्थरेसिडन्सीसहगृह / का.क./ (१)/ विभा आदेश / २०१८.- ज्याअर्थी, श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली 

असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी /( टीसी)/ ८७८ / २००८-०९/ सन २००८ , दिनांक २७ मे २००८ 
असा आहे व संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदार संस्था असे आहे. आणि, 

ज्याअर्थी, श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी ही संस्था या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात 
येते आणि , 

संस्थेची इमारत ही एकच १२ सदनिकाधारकांची एक इमारत व ११ रो-हाऊस धारकांचे स्वतंत्र जागेवरील इमारती अशा 
आहेत. सदर मूळ संस्था ही रत्नागिरी नगर परिषद हद्दीतील मौजे झाडगाव येथील स.नं. ४२२, हि.नं. १ क ३, १ क , सिटी सर्वे नं . ७१८ 
क १, ७१८ क २, ७१८ क रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीचे आतील वॉर्ड नं . ३११ मिळकतीमधील १७ ९ ५ चौ . मीटरवर करण्यात आले आहे . 
या मुळ संस्थेमध्ये १२ सदनिकाधारकांची एक इमारत व ११ रो-हाऊस धारकांच्या स्वंतत्र सदनिका ( अंतिम मंजूर आराखड्याप्रमाणे) . आणि , 

ज्याअर्थी, उपरोक्त मिळकतीमधील जमीन क्षेत्र डेव्हलप करण्याचे अधिकार डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट नुसार विकासकाला देण्यात आले होते . 
त्यानुसार श्री . रविंद्र वसंत सुर्वे, प्रोपा अष्टगंध प्रमोटर्स अॅण्ड बिल्डर्स यांनी सदर जमीन /मिळकतीवर १२ सदनिका धारकांची एक इमारत 
व ११ रो-हाऊस धारकांच्या स्वतंत्र सदनिकांचे बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण केले असून मूळ संस्थेमध्ये १२ सदनिका धारकांची एक 
इमारत व ११ रो-हाऊस धारकांच्या सदनिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक ३ नुसार श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी या मूळ 
संस्थेच्या इमारतीमधील १२ सदनिकाधारकांनी व ११ रो-हाऊस धारकांच्या स्वतंत्र सदनिकाधारकांनी मूळ संस्था विभागणी करून स्वतंत्र संस्था 
मिळणेबाबत रीसतर संस्था विभागणीसाठीचे अर्ज या कार्यालयास सादर केलेले आहेत . आणि , 

ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक ४ नुसार संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर संस्था विभाजनाबाबत व सभेतील ठरावाबाबत संस्थेच्या 
सर्व सभासदांना प्रती पाठवून त्यावरील हरकती/ सूचना संस्थेकडून मागविण्यात आल्या. मात्र सदर दोन महिने कालावधीत संस्थेच्या कोणत्याही 
सभासदाने हरकती / सूचना लेखी अथवा तोंडी स्वरुपात केलेल्या नाहीत आणि , 

ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक ५ नुसार श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या मूळ 
संस्थेच्या इमारतीमधील सदनिकाधारकांनी व रो-हाऊस धारकांच्या मूळ संस्था विभागणी करून स्वतंत्र संस्था मिळणेबाबत रीतसर संस्था 
विभागणीसाठीचे अर्जानुसार सर्व सभासदांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी संस्था सभासदांची या कार्यालयात दिनांक २५ जानेवारी २०१७ रोजी 
सायंकाळी३-०० वाजता बोलविण्यात आलेले होते. सदर सभेमध्ये उपस्थित एकूण १९ सभासदांनी संस्था विभाजन करण्यात यावे. तसेच 
संस्थेने विभाजनाबाबत घेण्यात आलेल्या विशेष सभेतील ठरावाप्रमाणे सदनिकाधारकांची व रो -हाऊस धारकाची अशा दोन स्वतंत्र संस्थात 
विभागणी करून मिळण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे व सामाईक सोयीसुविधांबाबत सामंजस्य करार केला असल्याचे सुनावणी वेळीचे 
लेखीत नमूद केले. आणि , 

ज्याअर्थी, विभाजीत होणाऱ्या श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधारकांची) व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो-हाऊस) यांचे झालेल्या 
करारानुसार संस्थेच्या विभाजनानंतर निर्माण होणाऱ्या दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये ये- जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग आहे . तसेच लाईट मीटर व्यवस्था 
स्वतंत्र आहे. मात्र मूळ संस्थेची एक विहीर असून त्याचा उपभोग सर्व सभासद करत आहेत . विभाजनानंतर सदरची विहीर ही श्री स्वामी 
समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या विभाजीत संस्थेच्या हद्दीत असणार असून 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१३ 


अ.क्र . 


त्याचा वापर व भविष्यात विहीरीसाठीचा मेंटेनन्सबाबतचा खर्च संस्था विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या दोन्ही संस्थांनी करावयाचा आहे . 
तसेच सध्याची मूळ संस्थेची गटर/ ड्रेनेज व्यवस्था ही एकत्र / सामाईक असून विभाजननांतर अस्तित्वात येणाऱ्या दोन्ही संस्थांनी त्याचा वापर 
करावयाचा आहे व त्याचे साफसफाई, दुरुस्ती इत्यादीबाबतचा होणारा खर्च विभाजीत दोन्ही संस्थांनी करावयाचा आहे असा सामंजस्य करार 
विभाजीत होणाऱ्या दोन संस्थामध्ये करण्यात आलेला आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, वाचेल क्रमांक ५ नुसार श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी या मूळ 
संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेरचे लेखापरिक्षण झालेले असून दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ अखेरच्या ताळेबंदाचेविभाजनाचे लेखापरिक्षण 
करून श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधाराकांची) व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो -हाऊस ) असे विभाजीत ताळेबंद करण्यात आले 
आहेत . आणि , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ मधील प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी खालीलप्रमाणे आदेश 
पारीत करीत आहे . 

आदेश 
मी एस . डी. तोडणकर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १८ (१ ) नुसार श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी नोंदणी 
क्रमांक आरटीजी/ एचएसजी/(टीसी/ ८७८ / २००८-०९ / सन २००८, दिनांक २७ मे २००८. या संस्थेची श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिका 
धारकांची) व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो- हाऊसधारकांची) अशा दोन स्वतंत्र संस्थांत खालीलप्रमाणे विभाजनाचे आदेश देत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम १६( १), ( २), ( ३), ( ६ ), ( ७ ) 
मधील तरतुदीनुसार विभाजीत झालेल्या श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या मूळ संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एचएसजी /( टीसी)/ ८७८ / २००८-०९ / सन २००८ , दिनांक २७ मे २००८ रद्द करण्यात येत आहे . 

संस्था विभाजनानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) नुसार खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या दोन नवीन 
संस्था पुढे दर्शविलेल्याप्रमाणे पंजीकृत असल्याचे मानण्यात येत आहे : 
विभाजनानंतर संस्थेचे नाव 

संस्था तपशील 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिका धाराकांची ) 

मूळ इमारतीमधील एकत्रित १२ निवासी गाळे / 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी सदनिकाधारकांची राहील 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो हाऊस धाराकांची ) मूळ इमारतीमधील एकत्रित ११ रो-हाऊस धारकांची 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी ( स्वतंत्रिरित्या असलेल्या रो-हाऊस धारकांची ) राहील. 
वर नमूद दोन्ही विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या दोन्ही संस्थांचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक 
१० अन्वये गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहील . 

श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या मूळ संस्थेची इमारत उभारणी ही एकच 
नसून वेगवेगळ्या इमारती मध्ये आहे. त्यामध्ये १२ सदनिकाधारकांची एक स्वतंत्र इमारत व ११ रो-हाऊस धारकांच्या ११ स्वतंत्र इमारती, 
रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील मौजे झाडगाव येथील स.नं. ४२२, हि.नं. १ क ३, १ क , सिटी सर्व्हे नं . ७१८ क १, ७१८ क २, ७१८ क 
रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीचे आतील वॉर्ड नं . ३११ मिळकतीमधील १७ ९ ५ चौ. मीटरवर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विभाजनानंतर १२ 
सदनिकाधारकांची होणाऱ्या संस्थेचे क्षेत्रफळ हे रा-हाऊस धारकांच्या कंपाऊंड ( संरक्षण भिंत ) पर्यंत असणार आहे. तसेच ११ रो- हाऊस 
धारकांच्या होणाऱ्या संस्थेचे क्षेत्रफळ हे सदनिकाधारकांच्या कंपाऊंड ( संरक्षण भिंत ) पर्यंत असणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १७( २) अन्वये कलम १८ ( ५ ) च्या तरतुदीनुसार विभाजन केलेल्या संस्थांनी मालमत्ता व देणी यथाशक्ती नव्या संस्थांत 
विहीत होण्यास /विभाजीत होण्यास पुरेसे हस्तांतरण पत्र समजले जाईल . त्यामुळे दोन्ही संस्थांनी मिळकतींना महसूल कागदोपत्री ( रेकॉर्ड ऑफ 
राईटस ) संस्थांच्या नावे नोंदी या आदेशान्वये करावयाची आहे. 

१ . संस्थेच्या दिनांक १३ डिसेंबर २०१५ व दिनांक ९ मार्च २०१६ च्या विशेष सर्वसाधारण सभेनुसार तसेच दिनांक २१ ऑगस्ट २०१६ 
चे वार्षिक सर्वसाधारण सभेनुसार दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे लेखापरिक्षण अहवाल , दिनांक ३० जानेवारी २०१८ चे विभाजन ताळेबंद व 
टिप्पणी त्यातील येणी- देणी दोन्ही संस्थांना बंधनकारक असून त्याप्रमाणे पूर्तता करावयाची आहे. 

विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या दोन्ही संस्थांना ये - जा करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग/ रस्ता आहे तसेच दोन्ही संस्थांनी लाईट मीटर 
व्यवस्था स्वतंत्र आहे. 


१ 


. 


२ 


२ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


३ . 


४ . 


५ . 


. 


७ . 


मूळ संस्थेची एक सामाईक विहीर असून या विहिरीचा वापर सर्व सभासद करत आहेत . विभाजनानंतर सदरची विहीर ही 
सदनिकाधारकांच्या संस्था हद्दीत असणार आहे. मात्र सदर विहिरीच्या पाणीवापर करण्याचा हक्क व होणाऱ्या दुरुस्ती खर्चाबाबत दोन्ही म्हणजेच 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडेन्सी ( सदनिकाधारकांची ) व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो-हाऊसधारकांची ) संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात 
आलेला आहे. त्यानुसार या विहिरीच्या पाणीवापर व होणाऱ्या दुरुस्ती खर्चाबाबत सामंजस्य कराराप्रमाणे विभाजीत दोन्ही संस्थांनी १२:११ 
प्रमाणे करावयाचा आहे. 

मूळ संस्थेची गटर / ड्रेनेज व्यवस्था ही एकत्र / सामाईक असून विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या दोन्ही संस्थांनी त्याचा वापर 
करावयाचा आहे व त्याचे साफसफाई, दुरुस्ती इत्यादीबाबतचा होणारा खर्चविभाजित दोन्ही श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधारकांची) 
व श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो -हाऊसधारकांची ) या संस्थांनी १२ : ११ प्रमाणे सामंजस्य कराराप्रमाणे करावयाचा आहे . 

नवीन झालेल्या म्हणजेच (१) श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधाराकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, 
रत्नागिरी , ( २) श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो -हाऊसधारकांची) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी या संस्थांचे 
कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेने दाखल केलेल्या नवीन संस्था नोंदणी प्रस्तावातील प्रवर्तक मंडळास हंगामी व्यवस्थापक समिती गठण होईपर्यंत 
कामकाज पाहण्याचे अधिकार राहतील. 

६ . ज्या ज्या व्यक्ती विद्यमान संस्थेमधील इमारतीत रहात असतील व ज्यांना निवास किंवा संस्थेमधील नोंदणी पत्ता विभाजनोत्तर 
ज्या विभागात / इमारतीत / संस्थेत राहत आहेत त्या त्या व्यक्ती नवीन प्रस्थापित झालेल्या संस्थांमध्ये नियत दिनांकापूर्वी धारण करीत असलेल्या 
सर्व हक्क [ कलम १७(२ ) अन्वये कलम १८ (५ ) चे तरतुदींनुसार वगळून ] विशेषाधिकार आणि दाव्यासह पात्र राहतील. परंतु ज्या व्यक्तींचे 
सभासदत्वाचे वाद, क्लेम , बिल्डरबरोबर असतील किंवा ज्यांचे दावे, केसेस कोर्टात अगर इतरत्र असतील त्या व्यक्ती सभासद त्याबाबतच्या 
लागलेल्या कोर्टाच्या किंवा दाव्याच्या केसेस निर्णयानुसार त्या व्यक्ती सभासदांचे संबंधित संस्था निर्णय घेऊन त्यास सभासद म्हणून पात्र / 
अपात्र ठरविणेबाबतचा निर्णय घेईल व त्यानंतर धारण करत असलेले सर्व हक्क व विशेष अधिकार दाव्यासह सभासद म्हणून पात्र असतील. 

संस्था नोंदणीवेळी एकत्रित सभासद संख्या २३ असल्याने सदरच्या ताळेबंदाचे विभाजन सभासद संख्या व भागभांडवल रक्कम 
यांचा निकष विचारात घेऊन १२:११ या प्रमाणात करणे आवश्यक होते . मात्र त्यानंतर संस्थेच्या एकूण दैनंदिन कामकाजात रो-हाऊसधारकांचा 
निध जमा नसल्याने इतर सर्व येणी-देणींची विभागणी १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी करता येत नाही. यापुर्वीच्या संस्थेच्या झालेल्या 
लेखापरीक्षणामध्ये रो -हाऊसधारकांच्या जमा व खर्चाच्या रकमांचा कोणताही तपशील देण्यात आलेला नाही . सदनिकाधारक व रो-हाऊसधारक 
सभासदांना प्रत्यक्ष देणे असलेल्या व येणे असलेल्या रकमाचे विभाजन त्या - त्या ताळेबंदात दर्शविलेले आहे . 

संस्थेच्या यादीप्रमाणे श्री स्वामी समर्थ रेसिडेन्सी सदनिकाधारकांचे भागभांडवल रक्कम रुपये ६००० व ( १) श्री स्वामी समर्थ 
रेसिडेन्सी रो- हाऊसधारकांचे भागभांडवल रक्कम रुपये ५५०० इतके आहे. संस्थेने केलेल्या व्यवहारात सुरुवातीपासून रो-हाऊसधारकांची 
कोणताही सहभाग नसल्याने त्यांना त्यांचे भाग भांडवल रक्कम रुपये ५५०० व प्रवेश फी ११०० अधिमूल्याची रक्कम १५,६०० च्या स्वरूपात 
जमा असलेली रक्कम तसेच रो -हाऊसधारकांची जमा असलेल्या ८१,००० व खर्चापोटीची ८००० रकमेपैकी सामाईक खर्च वजा जाता शिल्लक 
रक्कम ६३,९ २७ वगळता ताळेबंदातील अन्य येणे- देणे रकमांशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे विभाजनापुर्वीच्या संस्थेच्या सेव्हिंग्ज 
खात्यातून सामाईक खर्च वजा जात शिल्लक रक्कम रुपये ६३,९ २७ इतकी रक्कम रो-हाऊससाठी उघडण्यात आलेल्या स्वतंत्र सेव्हिंग्ज 
खात्यात वर्ग करण्यात येता आहे. विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो-हाऊसधारकांची ) सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी या संस्थेने राखीव निधी गुंतवणुकीचे स्वतंत्र खाते उघडून त्यात राखीव निधीची रक्कम रुपये १७०० 
एवढी रक्कम वर्ग करावी. 

सदर संस्थेचे सदनिकाधारक व रो -हाऊसमध्ये याप्रमाणे ताळेबंदाचे विभाजन करण्यात आले असून त्या बाबतचे विवेचन 
खालीलप्रमाणे : 

सदरचा ताळेबंद विभाजन सभासद संस्था व भागभाडंवल रक्कम यांचा निकष विचारात घेऊन १२:११ या प्रमाणात करण्यात आलेला 
आहे. मात्र संस्थेच्या एकूण दैनंदिन कामकाजात रो-हाऊसधारकांचा निधी जमा नसल्याने इतर सर्व येणी- देणींची १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी 
करता येत नाही. यापूर्वीच्या संस्थेच्या झालेल्या लेखापरीक्षणामध्ये रो-हाऊसधारकांच्या जमा व खर्चाच्या रकमांचा कोणताही तपशील देण्यात 
आलेला नाही. सदनिकाधारक व रो-हाऊसधारक सभासदांना प्रत्यक्ष देणे असलेल्या रकमांचे विभाजन त्या त्या ताळेबंदात दर्शविलेले आहे. 

तसेच संस्थेकडे असलेली मालमत्ता ही पूर्णपणे सदनिकाधारक यांचेकडे असल्याने ती त्यांचे ताळेबंदात दर्शविली आहे. संस्थेचे 
सदनिकाधारक व रो -हाऊसधारक यांची असलेली संस्था एकत्रित आहे . या सर्वांचा जमा -खर्च हा एकत्रित असणे आवश्यक होते परंतु 
रो-हाऊसधारकांकडून ११ सभासदांपैकी ०९ सभासदांनी संस्था आरंभ म्हणजेच १०५ महिन्यांपैकी ३० महिन्यांचेच एकूण ८१,०००.०० , खर्चापोटी 
रुपये ८,०००.०० , व अधिमूल्याचे १५,६००.०० असे एकूण १,०४,६००.०० एकत्रित संस्थेकडे जमा केलेल आहेत. संस्थेच्या आजपर्यंतच्या 
झालेल्या एकत्रित खर्चापैकी जमीनदस्त खर्च रु. ३,७३६.०० संस्था नोदणी खर्च ४,६८८.०० देखभाल खर्च ६,४११.००, व्यवस्थापन खर्च 
१०,७००.०० निवडणूक खर्च १,२५०.०० , ऑडिट फी खर्च १४,४८८.०० , विभाजन प्रस्ताव खर्च १,०००.०० संस्था विभाजन करणेसाठी 
आवश्यक प्रस्ताव तयार करणे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या कार्यालयीन सर्व खर्चासाठी रु. ६,०००.०० असा एकूण खर्च वजा करता शिल्लक 
राहिलेली रक्कम रो-हाऊसधारक यांना देणेसाठी त्यांचे ताळेबंदात दर्शविण्यात आलेली आहे . त्याप्रमाणे पुढे जिंदगीमध्ये असलेले बँक सेव्हिंग 
खाते त्या प्रमाणात विभागून त्या त्या विभागाचे ताळेबंद पूर्ण करण्यात आलेले आहेत . 


८ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१५ 


. 


. 


( अ ) कर्ज व देणी बाजू : 

( १ ) सभासद भाग भांडवल -११,५००.०० 

सदर रकमेची विभागणी १२:११ या प्रमाणात करण्यात आली असून नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या श्री स्वामी समर्थ रेसिडेन्सी 
( सदनिका धारकांची ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी या संस्थेच्या ताळेबंदास रक्कम रु. ६,०००.०० व 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो-हाऊसधारकांची ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड , रत्नागिरी रक्कम रु . ५,५००.०० 
इतकी रक्कम दिसेल. 
( २ ) राखीव निधी : २८,२०२.०० 

सदर रकमेमध्ये देणी रु . १२,२०२.०० व ठेव रु . १२,०००.०० ह्या रकमा सदनिकाधारकांच्या असल्याने रु . १२,२०२.०० व 
रु . १२०००.०० ह्या रकमा सदनिकाधारकांकडे दर्शविण्यात आलेल्या आहेत . संस्थेच्या एकूण दैनंदिन कामकाजात रो -हाऊसधारकांचा निधी जमा 
नसल्याने इतर सर्व येणी-देणींची १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी करता येत नाही . मात्र रो- हाऊसधारकांकडून संस्था नोंदणीवेळी जमा झालेली 
११ सभासदांची प्रवेश फीची रक्कम १,१००.०० व हस्तांतरण प्रक्रियेमधून मिळालेले ६००.०० रुपये एकूण १,७००.०० रुपये रो हाऊसधारकांच्या 
ताळेबंदात दर्शविण्यात आले आहेत त्यामुळे राखीव निधीची विभागणी सदनिकाधारकांकडे २६,५०२.०० व रो-हाऊसधारकांकडे रु. १,७००.०० 
दर्शविणेत आले आहे . 
( ३ ) अधिमूल्य : ४५,०००.०० 

संस्थेच्या एकूण दैनंदिन कामकाजात रो- हाऊसधारकांचा निधी जमा नसल्याने इतर सर्व येणी - देणीची १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी 
करता येत नाही मात्र सदनिकाधारकांकडून मिळालेली अधिमूल्यांची रक्कम रु . ३,०००.०० व रो-हाऊसधारकांकडून अधिमूल्याची जमा झालेली 
एका सभासदाची रक्कम १५,०००.०० त्याच्या स्वतंत्र ताळेबंदात दर्शविण्यात आले आहेत . त्यामुळे अधिमूल्याची विभागणी सदनिकाधारकांकडे 
३०,०००.०० व रो- हाऊसधारकांकडे रु . १५,०००.०० दर्शविणेत आले आहे. 
( ४ ) संचित नफा : २८,४००.०० 
संस्थेच्या एकूण 

दैनंदिन कामकाजात रो-हाऊसधारकांचा निधी जमा नसल्याने इतर सर्व येणी- देणींची १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी 
करता येत नाही. संस्था स्थापनेपासून मार्च २०१७ पर्यंत सदनिकाधारकांकडून एकूण १०५ महिने सेवाशुल्क जमा करण्यात येत आहे. परंतु 
रो-हाऊसधारकांकडून एकूण १०५ महिन्यांपैकी केवळ ११ सभासदांपैकी ० ९ सभासदांनी फक्त ३० महिन्यांचेच सेवाशुल्क आतापर्यंत जमा केलेले 
आहे. त्यामुळे संचित नफ्याची विभागणी करताना रो-हाऊसधारक सभासदांनी भरलेली रक्कम व त्यांचा प्रत्यक्षात झालेला खर्च याची नोंद 
घेता एकूण नफ्यातील विभागणी ही सदनिकाधारकांकडे रु. १८,६३६.०० व रो-हाऊसधारकांकडे रु. ९, ७६३.०० अशी करण्यात आलेली आहे. 
( ५ ) देणी तरतुदी : ४१,७२७.०० 

यामध्ये रो-हाऊसधारकांकडून जमा झालेली रु. ८१,०००.०० रक्कम व ८,०००.०० या रकमांमधून संस्थेचा सामाईक खर्च वजा-जाता 
शिल्लक राहिलेली रक्कम रु. ४,७२७.०० संस्थेच्या मुख्य विभागाकडून रो-हाऊस विभागाला देण्याचे दर्शविण्यात आले आहे. 
( ब ) जिंदगी व येणी बाजू : 

(१ ) रोख शिल्लक : ८ ९९ .०० 

सदनिकाकाधारकांचीच नियमित मासिक वसुली होत असल्याने ही रक्कम सदनिकाधारकांची आहे. त्यामुळे सदर रक्कम रुपये ८९९.०० 
ही सदनिकाधारकांचे ताळेबंदात दर्शविणेत आली आहे. 

( २ ) बँक सेव्हिंग : १,०२, ९ ७५.०० 
संस्थेच्या एकूण 

दैनंदिन कामकाजात रो-हाऊसधारकांचा निधी जमा नसल्याने इतर सर्व येणी- देणींची १२:११ या निकषाप्रमाणे विभागणी 
करता येत नाही. सदनिकाधारक व रो-हाऊसधारक यांना प्रत्यक्ष देणे व येणे असलेल्या रकमा विचारात घेऊन या खात्याची विभागणी करण्यात 
आलेली आहे . 

संस्था स्थापनेपासून मार्च २०१७ पर्यंत सदनिकाधारकांकडून एकूण १०५ महिने नियमितपणे सेवाशुल्क जमा करण्यात येत आहे. 
परंतु रो-हाऊससधारकाडून एकूण १०५ महिन्यापैकी केवळ ११ सभासदांपैकी केवळ ०९ सभासदांनी फक्त ३० महिन्यांचेच सेवाशुल्क 
रु . ८१,०००.०० व रुपये ८,०००.०० आतापर्यंत जमा केलेले आहे. दरमहा रु. ३००.०० प्रमाणे संस्था स्थापनेपासून म्हणजेच दिनांक २७ 
मे २००८ पासून मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ११ सभासदांचे रु . ३,४६,५००.०० सेवाशुल्क जमा होणे आवश्यक होते. परंतु एकूण सभासदांपैकी 
केवळ ० ९ सभासदांनी प्रत्येकी रु. ९, ०००.०० प्रमाणे रु. ८१,०००.०० जमा केले आहेत. 

सदनिकाधारक व रो-हाऊसधारक यांना प्रत्यक्ष देणे व येणे असलेल्या रकमा विचारात घेऊन या खात्याची विभागणी करण्यात आलेली 
आहे. त्याप्रमाणे सदनिकाधारकाकडे रु . ७१,०११.५०.०० व रो -हाऊसधारकांकडे रु. ३१ ,९ ६३.५० एवढी रक्कम दर्शविण्यात आली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ३ ) डेडस्टाक : ४२८ ९९.०० 

सदर डेडस्टॉकसाठी सदनिकाधारकांकडून खर्च करण्यात आलेला असल्यामुळे सदर जिंदगी ही सदनिकाधारकांचे ताब्यात असून ती त्यांचे 
ताळेबंदात मालमत्ता म्हणून दर्शविली आहे. सोबत डेडस्टॉकची यादी जोडली आहे . त्याप्रमाणे सदनिकाधारकांकडे रुपये ४२,८ ९९ .०० इतकी 
रक्कम दर्शविण्यात आलेली आहे. 
( ४ ) डेडस्टॉक इले . साहित्य : - २५५६.०० 

सदर इलेक्ट्रीक डेडस्टॉकसाठी सदनिकाधारकांकडून खर्च करण्यात आलेला असल्यामुळे सदर जिंदगी ही सदनिकाधारकांचे ताब्यात असून 
ती त्यांचे ताळेबंदात मालमत्ता म्हणून दर्शविली आहे. त्याप्रमाणे सदनिकाधारकांकडे रुपये २,५५६.०० इतकी रक्कम दर्शविण्यात आलेली आहे . 
( ५ ) नळ डिपॉझिट : - ५,५००.०० 

सदर नळ डिपॉझिट हे रत्नागिरी नगरपरिषदेकडे डिपॉझिट म्हणून सदनिकाधारकांकडून जमा करण्यात आलेल्या रकमेतून खर्च करण्यात 
आलेला असल्यामुळे सदर नळ डिपॉझिटची रक्कम सदनिकाधारकांचे ताळेबंदात दर्शविली आहे. त्याप्रमाणे सदनिकाधारांकडे रुपये ५,५००.०० 
इतकी रक्कम दर्शविण्यात आलेली आहे. 
( ६ ) येणे तरतुदी : 

यामध्ये सदनिकाधारकांपैकी कोणत्याही सभासदाची आजपर्यंत थकबाकी नाही . येणे तरतुदींमध्ये दाखविण्यात आलेली सदर रक्कम 
रुपये १८,०००.०० ही रो- हाऊसमधील ०२ सभासदांची येणे असल्याने ती रो -हाऊसधारकांकडे येणे दिसत आहे. सदर रक्कम ही 
रो-हाऊसधारकांचे सभासद (१) शुभांगी जयेंद्र निगडे व जयेंद्र बाबूराव निगडे आणि ( २) लियाकत अब्दुल रहिमान राजापरकर या दोन सभासदांची 
आहे. सदर रक्कम जमा झालेवर ती रो- हाऊसधारक सभासदांच्या नोंदणी झालेल्या संस्थेमध्ये भरणा करणेत यावी . 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( सदनिकाधारक ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 

संस्था मर्या., उद्यमनगर , 

रत्नागिरी 
विभाजन ताळेबंद दिनांक ३० जानेवारी २०१८ 


कर्जे व देणी 


रक्कम 


जिंदगी व येणी 


रक्कम 


६,०००.०० 


७१, ९ १०.०० 


५६,५०२.०० 


वसूल भाग भांडवल 
निधी 
राखीव निधी २६,५०२.०० 
अधिमूल्य ३०,०००.०० 
संचित नफा 
देणे तरतुदी 
रो -हाऊस विभाग 


रोख बँक शिल्लक 
रोख 

८ ९९ .०० 
सेव्हिंग्ज खाते 

७१,०११.०० 
डेडस्टॉक 
डेडस्टॉक इले . साहित्य 
नळ डिपॉझिट 


१८,३६८.०० 


२,५५६.०० 


५,५००.०० 


४१,७२७.०० 
४१,७२७.०० 


१,२२,८६५.५० 

१,२२,८६५.५० 
श्री स्वामी समर्थ रेसिडन्सी ( रो -हाऊसधारक ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर, 

उद्यमनगर , रत्नागिरी 
विभाजन ताळेबंद दिनांक ३० जानेवारी २०१८ 
कर्जे व देणी 

रक्कम जिंदगी व येणी 

रक्कम 


वसूल भाग भांडवल 


५,५००.०० 


रोख बँक शिल्लक 


३१ , ९ ६३.५० 


१६,७००.०० 


१,७००.०० 


निधी 
राखीव निधी 
अधिमूल्य 
संचित नफा 
देणे तरतुदी 


१५०००.०० 


रोख 

०.०० 
सेव्हिंग्ज खाते ३१ , ९ ६३.०० 
डेडस्टॉक 
डेडस्टॉक इले . साहित्य 
नळ डिपॉझिट 


०.०० 


९ , ७६३.५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३१ , ९ ६३.०० 


३१ , ९ ६३.०० 


वर दर्शविलेल्या संस्थांवर आधारित दिनांक ३० जानेवारी २०१८ अखेरच्या विभाजीत संस्थांची मालमत्ता दायित्व दर्शविणारा ताळेबंद 
सोबत दिलेला आहे त्याप्रमाणे दोनही संस्थांचे ताळेबंद नियत दिवसापासून मानले जातील. 

या आदेशाचे तरतुदीचा अर्थ लावणे किंवा अंमलबजावणी करणे याबाबत कोणती शंका किंवा वाद निर्माण झाला तर त्याबाबत कोणताही 
दावा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ १ नुसार सहकार न्यायालयाकडे दाखल करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१७ 


विभाजनोत्तर संस्थांनी स्वतंत्र कार्यालय ठेवणेचे असून मूळ संस्था अध्यक्ष / सचिव यांनी विभाजनोत्तर संस्थांचे संबंधित अभिलेख कागदपत्रे , 
रजिस्टरे विभाजीत नवीन संस्थेकडे हस्तांतरीत करणेत यावीत . 
मूळ 

संस्थेमधील ज्या निवासी सदनिका / व्यापारी गाळा बंद आहेत किंवा ज्याचेवर कोर्ट केसेस अथवा अन्य रोष असलतील किंवा 
क्लेम असतील अशा निवासी सदनिका / व्यापारी गाळा मालकांस अथवा सभासदांस कोर्ट निर्णय, अन्य दावे, केलेले क्लेम किंवा इतर वादाच्या 
होणाऱ्या किंवा झालेल्या निकालानुसार संबंधित नवीन संस्था, संस्थेचे उपविधी व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमानुसार कायदेशीर योग्य तो निर्णय घेऊन तो सोडवतील . 

या आदेशाचे परिपुर्ततेसाठी अंमलबजावणी नियत अंतिम आदेश तारखेपासून असलेल्या नयित दिवसापासून विद्यमान श्री स्वामी समर्थ 
रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उद्यमनगर रोड, रत्नागिरी ही संस्था या आदेशाचे तारखेपासून अस्तित्वात नसेल . 

वरीलप्रमाणे आदेश आज रोजी माझे सही शिक्का व मुद्रेसह दिला असे. 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / उपनि / के -प/ श्री दत्तात्रेय हो /विभाजन / २८२९ / सन२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १८ (१ ) व 
नियम, १९ ६१ मधील नियम १७ मधील तरतुदीनुसार मी . प्रताप पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग, मुंबई, श्री दत्तात्रेय 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., वीरा देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ , नोंदणी क्रमांक बी -३०३६ , दिनांक २ जानेवारी १९ ६१ या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करून या संस्थेचे विभाजन खालील विभाजनाचे योजनेप्रमाणे करणेबाबत आदेश पारीत करीत आहे : 
विभाजनाची योजना.. 


अ.क्र . 


इमारतीचे नाव 


असलेल्या सदनिका 


असलेले दुकानाचे गाळे 


एकूण संख्या 


१ . 


१६ 


१६ 


प्रेरणा 
श्रेयस 


२ . 


२० 


२० 


३६ 


३६ 


( ३) कार्यक्षेत्र 


एकूण 
( १) संस्था नोंदणी : वरीलप्रमाणे नवीन प्रस्तावित विभाजन केलेल्या संस्थांचा स्वतंत्रपणे नोंदणी प्रस्ताव या कार्यालयात प्राप्त 
झाल्यानंतर या कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ अन्वये स्वतंत्र संस्थांची नोंदणी करण्यात येईल व त्यांना 
स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येतील. तसेच त्यांचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
राहील. 

(२) सभासदत्व : - मूळ श्री दत्तात्रेय को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., वीरा देसाई रोड, अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ या संस्थेचे 
३६ भागधारक रहिवाशी असून नवीन प्रस्तावित विभाजित होणाऱ्या दोन संस्थांचे १६ व २० भागधारक वरीलप्रमाणे त्या त्या संस्थेचे सभासद 
झाल्याचे मानण्यात येईल . 

उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या प्रेरणा गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे प्लॉट नं. १८४ ( भूखंड क्रमांक ९) व श्रेयस 
गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र प्लॉट नं . १८४/२ ( भूखंड क्रमांक ६ ) प्लॉटच्या भागापूरते मर्यादित राहिल . 

( ४ ) संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी : - नवीन नोंदणीकृत होणाऱ्या (विभाजित झालेल्या ) संस्थांचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था व 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहील. सदर संस्थेसाठी नवीन सुधारित उपविधी मंजूर करून घेण्यात येतील व त्याप्रमाणे 
सदर संस्थांचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले 
जाईल . 

( ५ ) व्यवस्थापन : - संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या नवीन गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन हे त्या त्या संस्थेच्या पहिल्या 
सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे . हंगामी 
समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही करील 
व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत संस्थेचे व्यवस्थापन, कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे . 

( ६ ) कर्तव्य व अधिकार : - उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याने त्या स्वतंत्र 
नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था म्हणून समजल्या जातील. सदर संस्थांना मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्ये , 
अधिकार व जबाबदाऱ्या असतील . उपरोक्त विभाजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ 
व मंजूर उपविधीनुसार त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व संबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी निर्देशित करीत 
त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासनाच्या भाषेमध्ये ठेवतील . 

( ७ ) मालमत्ता व जबाबदारी : - मूळ श्री दत्तात्रेय को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., वीरा देसाई रोड, अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ 
या संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेरच्या ताळेबंदातील तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभूत धरून ज्या दराने रक्कमा जमा 
करण्यात आल्या आहेत, त्या दराने विभाजित संस्थेची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल . या संदर्भात सध्याच्या मूळ श्री दत्तात्रेय को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., वीरा देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ या संस्थेच्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की , 
मूळ संस्थेचा दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेरचा ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक, वैधानिक लेखापरिक्षकाकडून प्रमाणित करून घ्यावा व त्याप्रमाणे दिनांक 
३१ मार्च २०१८ चा ताळेबंद पत्रक आधारभूत धरून येणी व देणी यांची नवीन संस्थांमध्ये विभागणी करणेकरिता या कार्यालयाकडील दिनांक ४ जून 
२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार श्री . मिनानाथ चव्हाण, प्रमाणित लेखापरिक्षक यांचीनियुक्ती करण्यात आलेली आहे . त्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर 
सदर संस्थांचे मत्ता व दायित्व, जमा- खर्च व येणी- देणी मूळ श्री दत्तात्रेय को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेची नोंदणी रद्द केल्याच्या अनुषंगाने 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या व्यवहाराची विभागणी करण्यात येईल. त्याप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर एक महिन्यांच्या आत अहवाल या 
कार्यालयाकडे सादर करावा . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


१ ९ 


( ८ ) सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन.- उपरोक्त नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजित संस्थांमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्यांची 
खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल . 

(१) मोकळी जागा.- श्रेयस व प्रेरणा संस्थेच्या भुखंडावरील मोकळी जागा त्या त्या संस्थेच्या मालकीची राहील. 
( २) प्रवेशद्वार.- दोन्ही इमारती स्वतंत्र भुखंडावर असून त्या त्या इमारतींना स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहेत. 
( ३ ) बागबगीचा.- संस्थेच्या आवारातील बागबगीच्याचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च त्या त्या संस्थेमार्फत स्वतंत्ररित्या करण्यात येईल. 

( ४) ड्रेनेज लाईन.- संस्थेच्या आवारातील ड्रेनेज लाईनच्या व्यवस्थापनासाठीचा खर्च त्या त्या संस्थेमार्फत स्वतंत्ररित्या करण्यात 
येईल. 

( ५ ) साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था.- दोन्ही संस्थेच्या आवारातील साफसफाई व सुरक्षा व्यवस्था स्वतंत्र राहील त्यांचे 
व्यवस्थापनासाठीचा खर्च दोन्ही संस्था स्वतंत्र करतील. 


( ६ ) जमिनीचे अभिहस्तांतरण. - श्री दत्तात्रेय को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लि ., या संस्थेचे नावे जमिनीचे अभिहस्तांतरण झालेले 
असून मालमत्ता पत्रकावर सदर नांवाची नोंद घेण्यात आलेली आहे . प्रेरणा व श्रेयस या सहकारी संस्थांची स्वतंत्र संस्था स्थापन झाल्यानंतर 
त्या त्या संस्थांनी त्यांचे भुखंडाप्रमाणे अभिहस्तांतरण करून घ्यावयाचे आहे. याबाबतची जबाबदारी संस्थेच्या त्या वेळच्या व्यवस्थापनाकडे 
राहील . 


( ७ ) कागदपत्रे व दस्तऐवज.- मूळ श्री दत्तात्रेय को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लि ., वीरा देसाई मार्ग, अंधेरी ( पश्चिम ), 
मुंबई-५८ या संस्थेच्या सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजनाचे तारखेपर्यंतची येणी, देणी, नवीन संस्थांमध्ये वर्ग झाल्यावर 
त्या तारखेपर्यंतचा हिशोबाचे लेखापरिक्षण अद्यावत करण्यात येऊन सदरचे व लेखापरिक्षण अहवाल विभाजित संस्थेचे व्यवस्थापक 
समितीकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजित संस्थांशी सामाईक असतील व आवश्यक असतील तर 
त्या त्या संस्थेने आपाआपल्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या ठेवावीत . उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेली त्या त्या संस्थेची व्यवस्थापक 
समिती कागदपत्रे व दस्तऐवजांची मालकी स्वीकारेल . त्यानंतर भविष्यात नवीन संस्थांचे कागदपत्रे व दस्तऐवज तसेच हिशोबांची पुस्तके 
ठेवणे इ. संबंधित संस्थांचे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व ते जबाबदार राहतील . 
( ८ ) मालमत्ता व हस्तांतरण . संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ 

१ ९ ०८ मध्ये 

नमूद 

केले 
असले तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थांची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्वे नवीन संस्थांच्या नावे होण्याबाबत 
पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नांवे हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच मूळ 
श्री दत्तात्रय को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेची कागदपत्रे संस्थेच्या विभाजनानंतर नव्याने नोंदण्यात आलेल्या श्रेयस को - ऑप.हौसिंग 
सोसायटी लि . या संस्थेच्या ताब्यात असून त्यांनी ती जतन करून ठेवावी, जेणेकरून पुढे काही वाद उद्भवल्यास सदरची कागदपत्रे 
सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 


( ९ ) न्यायिक कार्यवाही.- मूळ संस्थेची दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभागणी केल्यामुळे विभागणी केलेल्या संस्थेचे कोणतेही हक्क 
किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक 
कार्यवाही सदोष ठरणार नाही , आणि तद्नंतर अशी न्यायिक कार्यवाही नव्या संस्थेस व संस्थाविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

( १० ) वाद.- विभाजनाचे आदेशाचे अंमलबजावणीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग , मुंबई यांचेकडे निर्णयासाठी पाठविला जाईल . याबाबत त्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील व तो सर्वांना बंधनकारक 


राहील. 


सदरचा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह आज दिनांक ४ जून २०१८ रोजी देण्यात आला आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ जून २०१८ . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


बँका/ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे . (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 

( २ ) शासनाचे अधिसूचना जा.क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा.क्र.ना. 

डी -४ ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण /०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना. पत / डी -४ /पतसंस्था / का.क.१५६/ ११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत / डी -४ / 

पतसंस्था / का.क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचेकडील जा.क्र.प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी / २०० ९, 

दिनांक २० मार्च २०० ९ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / 

वसुली अधिकार नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ ९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, पालघर यांचेकडील दिनांक ५ जानेवारी २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला संत 

जोजेफ को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., या संस्थेचा दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजीचा प्रस्ताव ( पुर्ततेसह प्राप्त 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ ). 

आदेश 
क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / संत जोजेफ को - ऑप . क्रे . सोसा./ कलम १५६/ ०८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशाद्वारे संत जोजेफ को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., सागरशेत रोड, ता. वसई, जिल्हा. पालघर यांचेकडील 
वाचले क्र . ८ च्या प्रस्तावास अनुसरून थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यास विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे व पालघर या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७, खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ) , 
( ९ ), ( १० ), ( ११) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून ) नियम (१२), (१३ ), (१५), ( १७), (१८ ) व (२० ) नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाही 
पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 

(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील नमूद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही 
करावी. 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील. 

( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकारी मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील. 

( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुली करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था पालघर या कार्यालयास सादर करावा. 

( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्याने तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील सबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल करण्यात 
येऊन नये. 

( १० ) या आदेशान्वये नियुक्ती वसुली अधिकारी यांनी “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


२१ 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हुद्दा 
( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


मॅनेजर ग्रेड १ 


ठाणे व पालघर 


श्री . हेमंत पांडुरंग माळी 
श्री . जॉन अंतोनी फर्नांडीस 


२ 


मॅनेजर 


ठाणे व पालघर 


विशेष वसुली व विक्री 
विशेष वसुली व विक्री 
विशेष वसुली व विक्री 
विशेष वसुली व विक्री 


श्री . विजय सेबेस्टीयन घोन्सालविस 


मॅनेजर ग्रेड १ 


ठाणे व पालघर 


my 


४ 


श्री . विजय विन्सन डिमेलो 


मॅनेजर 


ठाणे व पालघर 


टीप.- सरचार्जची वसुली होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी. सदरचे आदेश 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून अमंलात येतील . 


कोकण भवन , 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
वाचावे. 

( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी. 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी. 
( ३) जा.क्र . रासनिप्रा/ मुंबई विभाग /मुंबई-१/ ड वर्गातील सहकासंस्था/ प्रा.अ. /नियुक्ती आदेश /१४७१/ २०१८ , 

दिनांक १ मार्च २०१८ . 
( ४ ) श्री . एस . एन. खोत , प्राधिकृत अधिकारी, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., यांनी 
दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी या कार्यालयास सादर केलेला निवडणूक निकाल. 

आदेश 
क्रमांक डी विभाग /मुंबई / ड- वर्ग निवडणूक / ०२१९ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, एस. टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड , 
मुंबई ४०० ००६ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१७-२०१८ ते सन 
२०२२-२०२३ या पाच वर्षांच्या (दिनांक १५ एप्रिल २०१८ ते १४ एप्रिल २०२३ ) या कालावधीसाठी यथोचितरीत्या गठित झाल्याचे जाहीर 
करीत आहे : 


- 


अ.क्र . 


मतदारसंघ 


उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


~ 


२ 


श्री . गांधी नरेंद्र ईश्वरलाल सदनिका क्र . C / ३, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड, मुंबई ४०० ००६. 
श्री . दफ्तरी रमेशचंद्र प्रभाशंकर सदनिका क्र . A/ ३, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड , मुंबई ४०० ००६. 
३ श्री . मेहता निमिश रमनिकलाल सदनिका क्र . B / ६, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट, १८ , रिज रोड, मुंबई ४०० ००६ . 
४ श्री . दत्तानी परेश व्रजदास सदनिका क्र . C / ९, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड , मुंबई ४०० ००६. 
५ श्री. रेशमवाला रजनिकांत छोटालाल सदनिका क्र . B/ ५, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सर्वसाधारण मतदारसंघ 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८, रिज रोड, मुंबई ४०० ००६ . 
६ श्री . शाह निशिद बाबुलाल 

सदनिका क्र . C / ८ , न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग महिला राखीव 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड , मुंबई ४०० ००६ . मतदारसंघ. 
श्रीमती पुरी किरण राविशचंद सदनिका क्र . A/ ९, न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग महिला राखीव 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड , मुंबई ४०० ००६ . मतदारसंघ . 
श्रीमती पारेख रमिला प्रविण सदनिका क्र . B / ४ , न्यु रिज अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग महिला राखीव 

सो . लि ., रिज अपार्टमेंट , १८ , रिज रोड, मुंबई ४०० ००६. मतदारसंघ. 


८ 


मुंबई, 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


२३ 


. 


~ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
वाचावे .. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी. 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी. 
( ३) जा.क्र . रासनिप्रा/ मुंबई विभाग / मुंबई -१ / डवर्गातील सहकासंस्था/ प्रा.अ./नियुक्ती आदेश / ०१ ९९ / २०१८ , दिनांक 

९ जानेवारी २०१८ . 
( ४ ) श्री एस . एन. खोत , प्राधिकृत अधिकारी, गीता भवन को - ऑप हौसिंग सो लि ., गांवदेवी , मुंबई ४०० ००७ 

यांनी दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या कार्यालयास सादर केलेला निवडणूक निकाल . 
क्रमांक डी विभाग /मुंबई / ड-वर्ग निवडणूक / २३७३ / २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एस . टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई , गीता भवन को - ऑप हौसिंग सो . लि ., सी विंग , ९ ३, भुलाबाई देसाई रोड , ( वार्डन रोड ), 
मुंबई ४०० ०३६ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१७-२०१८ ते सन 
२०२२-२०२३ या पाच वर्षांच्या (दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१८ ते १० फेब्रुवारी २०२२ ) या कालावधीसाठी यथोचितरीत्या गठित झाल्याचे जाहीर 
करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


मतदारसंघ 


उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 


उमेदवाराचा पत्ता 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . गांधी महेश हिम्मतलाल 


२ श्री . नाईक अनिल प्रभाकर 


३ श्री . चोकसी समिर मुरलीधर 


४ श्री . दासवानी सुनिल जामन 


सदनिका क्र . ४६, गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड (वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६ . 
सदनिका क्र . ७, गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३ , भुलाबाई देसाई रोड ( वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६ . 
सदनिका क्र . २६, गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड ( वार्डन रोड), मुंबई ४०० ०३६ . 
सदनिका क्र . ४३, गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड ( वार्डन रोड), मुंबई ४०० ०३६. 
सदनिका क्र . १२, गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३ , भुलाबाई देसाई रोड ( वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६ . 
सदनिका क्र . २१ , गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., सर्वसाधारण मतदारसंघ 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड (वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६. 
सदनिका क्र . ८ , गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि., महिला राखीव 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड ( वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६ . मतदारसंघ . 
सदनिका क्र . २९ / ३० , गीता भवन को - ऑप . हौसिंग सो.लि. , महिला राखीव 
९ ३, भुलाबाई देसाई रोड (वार्डन रोड ), मुंबई ४०० ०३६. मतदारसंघ . 


५ श्री . धारीया मंजुळ शैलेशकुमार 


- 


६ 


श्री . श्रीवास्तव अनिल दुलारेलाल 


श्रीमती कपाडीया सबिहा सलिम 


८ 


श्रीमती मजिठिया शिल्पा सुनिल 


मुंबई, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग , मुंबई . 


. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


वाचावे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी. 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी . 
( ३ ) मा.जा.क्र . मुंबई / उनि / डी विभाग / कवर्गनिवडणुक / ०८३८/ १७, दिनांक ११ जुलै २०१७ चे निवडणुक निर्णय 

अधिकारी नियुक्ती आदेश . 
( ४ ) श्री . एस. एन. खोत, निवडणूक निर्णय अधिकारी, महालक्ष्मी कमर्शियल प्रिमा. को - ऑप. सोसा . लि ., यांनी 
दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी या कार्यालयास सादर केलेला निवडणूक निकाल. 

आदेश 
क्रमांक डी विभाग / मुंबई/ क- वर्ग निवडणूक / २५ ९० / २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७३ अअअ 
( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . एस . टी . कोठावळे, उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग , मुंबई, महालक्ष्मी कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसा. लि ., 
महालक्ष्मी चेंबर्स, २२ , भुलाबाई देसाई रोड , मुंबई ४०० ०२६ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
मतदारसंघातून सन २०१७-२०१८ ते सन २०२२-२०२३ या पाच वर्षांच्या (दिनांक १२ मार्च २०१८ ते ११ मार्च २०२३) या कालावधीसाठी 
यथोचितरीत्या गठित झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


अ.क्र . 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदारसंघ 


उमेदवाराचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


श्री . सभरवाल बाळकिशन 

रामनरेन . 


२ श्री . लुल्ला गौतम अशोक 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


३ 


श्री . कोचर सतिश लछमनदास 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


४ श्री . रूंगठा निखील नरेंद्र 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


शॉप नं . ०४ , महालक्ष्मी चेंबर्स , २२ , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६ . 
बी / ३, महालक्ष्मी चेंबर्स , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६. 
६०७, महालक्ष्मी चेंबर्स , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६. 
५०१-५०६, महालक्ष्मी चेंबर्स , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६. 
२०१, युनिचेम लॅबोरेटरीज लि ., 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६. 
८०१-८१३, महालक्ष्मी चेंबर्स , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६. 
जी -१, महालक्ष्मी चेंबर्स , 
भुलाबाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६ . 


५ श्री . मेहता जतिन रमनलाल 


सर्वसाधारण मतदारसंघ 


६ 


श्रीमती सुर्वे गीता दिलीप 


महिला राखीव मतदारसंघ 


~ 


७ 


श्रीमती सुखवानी अनिता सुसिल 


महिला राखीव मतदारसंघ 


मुंबई, 
दिनांक १४ मार्च २०१८ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग , मुंबई . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६ ( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासन अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / सी.आर . १२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/ डी -४ / ना.पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / ९/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि देवगड अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, देवगड यांचेकडील जा.क्र . १११७ / 
८३, दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 

आदेश 


अ.क्र . 


१ 


२ 


क्रमांक जिउनि/सिंधु/ वि .५ / का.क . १५६/ देवगड अर्बन / २०१८ / १५३१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वाप करून मी , डॉ . मेधा जी . वाके, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये 
दि देवगड अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , देवगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुभाष मनोहर देवगडकर 

सहा . व्यवसथापक 

वसुली अधिकारी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
श्री . हेमंत रामकृष्ण कोयंडे 

ज्युनिअर ऑफीसर 

वसुली अधिकारी 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
(१ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( २) उपरोक्त वाचावे क्र . ८ चे दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रकातील क्र . ४ मध्ये नमूद कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही I ते VIII टप्प्यानुसार विहित मुदतीत वसुलीचे कामकाज करावे. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र . ४ व ८ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे परिपत्रकात सहपत्रीत विहीत नमुन्यात “ अ-३ ”, 
अ -४ ” व “ ब ” व प्रपत्र क्र . १ ते ५ मध्ये नमूद कर्ज वसुलीची सर्वंकष माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास 
सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ-४ संदर्भ क्र . ४ मध्ये विहीत करण्यात आला आहे . 

( ५ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ ” दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


~ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि देवगड अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लिमिटेड , देवगड ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

(१२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचेकडील अवसायनाचे परिपत्रक दिनांक ७ जानेवारी २००५ मधील 
प्राधान्यक्रमानुसार सरचार्ज शासनास भरण्यात यावा. 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ . 


डॉ . मेधा जी . वाके , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचवे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२०/१५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
वाचले .. 

( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत./ क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( २) सह कार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क .१५६ / ११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८-सआ/ वैधा.कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , वैभव सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक १३ मार्च २०१८ चे पत्र व 

त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ-५ / का.क . १५६/ वैभव सह पत / २०१८ /७६७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( पतसंस्था ) 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये वैभव सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


व्यवस्थापक 


~ 


श्री . दिपक बाळाराम हाटे 

वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे , रायगड . 
( १) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी, कर्ज वसूली करताना सहकारी कायदा, नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकी सूचनाचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, वैभव सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी 
संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 

अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे , 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


२ ९ 


वाचावे. 


- 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल , १६०५ / प्र.क्र . १२०/१५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४ / ना.पत./ क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४ /पतसंस्था / ना.पत / का.क . १५६/११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ८ -सआ / वैधा. कार्य. व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . १ जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ.५/ वसूली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती/ २०१७ /९ , दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ८ ) अध्यक्ष, मुंबई विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., मुंबई यांचा दिनांक १९ मार्च २०१८ व दिनांक २२ 
मार्च १९९ ८ चे प्रस्ताव . 

आदेश 


. 


क्रमांक मुंबई/जिउनि -२/ बी -३ / क. १५६ अधि ./ १२१९ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एस . सोनवणे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), पूर्व 
उपनगरे , मुंबई या आदेशान्वये मुंबई विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., मुंबई , नोंदणी क्रमांक बीओएम/ डी.डी.आर .(२)/जी.एन.एल./ 
( ओ)/ १०२/ २००१-२००२ / २२ मार्च २००२ या फेडरेशनच्या खालील अधिकारी / अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २१ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . अनिल विलासराव देशमुख 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


२ 


श्री . हंबीरराव रामचंद्र पवार 


वसुली अधिकारी 


" 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ , ” “ अ -४ व ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग, अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 
झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


~ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्जत्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मुंबई विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशन 
लि . " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखला दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ रोजीच्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात 


भरणा करावा . 


डॉ . पी . एस . 

सोनवणे, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था (२ ), पूर्व उपनगरे, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


३१ 


वाचावे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम / 

१८४/ १५६ / ( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५ स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट पिटीशन क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) दि अण्णा साहेब सावंत को - ऑप. बँक लि ., महाड या बँकेकडील पत्र दिनांक २७ एप्रिल २०१८ , 

दिनांक ९ मे २०१८ . 


आदेश 


~ 


अ.क्र . 


क्रमांक ना.बँका / १-सआ / का.क . १५६/ दि अण्णासाहेब सावंत बँक / १८ / १७५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि अण्णा साहेब सावंत को - ऑप . बँक लि ., महाड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अमलबजावणी व कर्ज वसुली बाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . दिनेश अनंत येरुणकर मॅनेजर ( ऑपरेशन ) 

वसुली अधिकारी 

रायगड 
श्री . विश्वजीत पांडूरंग सावंत फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

रायगड 
श्री . मारुती लक्ष्मण देशमुख फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

रायगड 
श्री . सुभाष गौरू विचारे 

सेकंड ग्रेड ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

रायगड 
श्री . रुपकुमार हनुमंत गालिदें सेकंड ग्रेड ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

रायगड 
६ श्री . जयराम कावजी तांबे 

सेकंड ग्रेड ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी 


१ 


२ 


४ 


५ 


अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निगमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात अ-३, 
४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


अ 


. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ५) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीदिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि अण्णासाहेब सावंत को - ऑप. लि . , 
महाड असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
(१३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


३३ 


. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वाचावे. ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ) दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ / ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याटिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / 

स.आ. ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि रेवदंडा को - ऑप . अर्बन बँक लि ., रेवदंडा, ता . अलिबाग , जि . रायगड यांचेकडील 

पत्र दिनांक १७ एप्रिल २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा, दिनांक २६ मार्च २०१८ च्या ठराव 
क्र . ११ च्या ठरावाची सत्यप्रत . 

आदेश 


~ 


क्रमांक जिउनि / कात-६/ कलम १५६/ दि रेवंदडा को - ऑप. बँक / ३२६/ सन २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , पी . एम् . खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये, दि रेवदंडा को - ऑप बँक लि ., रेवदंडा, ता . अलिबाग, जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


. 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . सुनिल पांडुरंग नागोठणेकर 


द्वितीय श्रेणी अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . गिरीश दत्तात्रेय चिटणीस 


द्वितीय श्रेणी अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ”, “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबधंक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक, यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचेपुरावे सादर करणे अनिर्वाय राहील याची नोंद घ्यावी . वसुली अधिकारी यांनी वसुल 
केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ", 
" अ -२ ", " अ -३ ” व “ अ-४ " सोबत जोडलेला आहे . 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


~ 


. 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ /प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि रेवदंडा को - ऑप बँक लि ., रेवदंडा, 
ता . अलिबाग , जि . रायगड असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे . 


" 


अलिबाग , 
दिनांक १८ मे २०१८ . 


पी . एम्. खोडका, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


३५ 


वाचावे . 


- 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ /ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / 

स.आ. ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) व्यवस्थापक , खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, ता . खालापूर , जि . रायगड यांचेकडील 

पत्र दिनांक १७ एप्रिल २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा, दिनांक २९ जानेवारी २०१८ च्या 
ठराव क्र . ११ च्या ठरावाची नक्कल . 


~ 


आदेश 


. 


अ.क्र . 


१ 


व्यवस्थापक 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६/ खोपोली शहर ना.सह. पतसं ./ ३२५ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , पी . एम्. खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था 
रायगड - अलिबाग या आदेशान्वये खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, ता . खालापूर , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम 
करणेची तरतूद वगळून ) निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुर्यकांत दयाराम सरोदे 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल 
केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ", 
" अ-२ ", " अ-३ ”, “ अ -४ " सोबत जोडलेला आहे. 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकारी अशा व्यक्तिस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, खोपोली शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., खोपोली, ता. खालापूर, जि . 

जि . रायगड 

असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे. 


अलिबाग, 
दिनांक १६ मे २०१८ . 


पी . एम . खोडका, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


३७ 


वाचावे .. 


- 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४/ ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / ११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याटिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . पतसंस्था / 

स.आ. ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) सेक्रेटरी, कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड यांचेकडील पत्र दिनांक 

२३ मार्च २०१८ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ च्या ठराव क्रमांक ११ च्या 
ठरावाची सत्यप्रत . 

आदेश 


: 


क्रमांक जिउनि / कात-६ / कलम १५६ / कमळ ना.सह. पतसं ./ | सन २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, पी . एम्. खोडका, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था रायगड 
अलिबाग या आदेशान्वये कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अमलबजावणी व कर्ज वसुली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे ( अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून ) 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . प्रमोद काशिनाथ म्हात्रे 

उप महाव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
सौ. पुर्वा पुष्कर घाणेकर व्यवस्थापीका 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . प्रमोद पशुराम पाटील 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . शेखर शंकर घरत वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
श्री . गंधर्व सुरेंद्र पाटील 

लेखनिक 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ , ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय 
ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्जत्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ”, “ अ -२ ”, “ अ -३ ”, “ अ-४ " सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कमळ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, 
ता . अलिबाग , जि . रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक 
आहे . 


अलिबाग . 
दिनांक २ मे २०१८ . 


पी . एम्. खोडका , 

जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , 


शके १ ९ ४० 


३ ९ 


वाचावे. 


- 


वाचले. 


- 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( १ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/ डी -४ / ना.पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/११ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ -सआ/ वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई, यांचे दिनांक १६ मार्च २०१८ 

चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ / मार्लेश्वर ना . पत / २०१८ / ११२८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम 
१०७ अनुसार मालमता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अरुण धणसिंग भोसले वसुली अधिकारी , दादर शाखा 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

रायगड. 


अ.क्र . 


१ 


ठाणे , 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची 
माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास सादर करावी, ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यांमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक याचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४/ प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९ ८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन 
कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जजबाबदारी 
संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य. पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


४१ 


वाचावे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ) दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका / डी -४ / ना.पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , शिवशंभो को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, यांचेदिनांक १० एप्रिल २०१८ 

रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ /शिवशंभो को / २०१८ / १२३०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवशंभो को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
सौ . रुपाली अविनाश मोहिते संचालिका 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे, रायगड . 


अ . क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थाअधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवात्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये 

हूकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याचा आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


नमूद प्रमाणेच 


~ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवशंभो को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , " 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे, 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


४३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै 

२००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दापोली तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई, यांचे दिनांक १० एप्रिल २०१८ रोजीचे 

पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


. 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ / दापोली कुणबी सह पत / २०१८ / १२३२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी. एल . खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दापोली तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . जगन्नाथ धोंडु गोरीवले 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, रायगड, 
ठाणे , रत्नागिरी. 


अ . क्र . 


१ 


उपाध्यक्ष 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


" 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकारी अशा व्यक्तीस ते प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दापोली तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या.,मुंबई, " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसूली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकुमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . 

एल. 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


४५ 


वाचावे. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१. 
( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल . १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५-स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे 

आदेश . 
( ५ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / 

२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि कुणबी सहकारी बँक लि ., मुंबई, यांचे दिनांक ४ मे २०१८ . 

आदेश 


अ.क्र . 


१ 


रायगड 


क्रमांक ना . बँका/ १-सआ/ का.क . १५६ / कुणबी सहकारी बँक / वि.व.अ. / १८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कुणबी सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुभाष धोंडू रसाळ 

अधिकारी प्रभारी 

वसुली अधिकारी 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 
अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि कुणबी सहकारी बँक लि ., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १२ ) या कार्यालचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र . ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक १७ मे २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


४७ 


वाचावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/ डी -४ / ना.पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क . १५६/१, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याटिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . / स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सहयोग को - ऑप क्रे . सोसा लि ., मुंबई, यांचे दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क . १५६ / सहयोग को / २०१८ / ११५१ -.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सहयोग को - ऑप के सोसा . लि ., मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


१ 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


कु . वर्षा नारायण राव 

शाखा व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

नवी मुंबई, पालघर 
श्री . प्रविण नरसिंग चव्हाण 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, ठाणे. 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , असा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांचा आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


~ 


असा फलक 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सहयोग को - ऑप क्रे . सोसा लि ., मुंबई, 
लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचे खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हुकुमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


४ ९ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. 

(१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सह कार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १ , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 

कार्यकारी अधिकारी, समर्थ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , मुंबई, यांचे दिनांक २५ जानेवारी २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


( ७ ) मुख्य 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/ स.आ -५ / का.क. १५६/ समर्थ को / २०१८ / ११५७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये समर्थ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मर्यादित, मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधिकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अशोक महादेव साळुखे सहव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे . 


अ.क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी, मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ समर्थ को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , मुंबई , 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


डॉ . पी . 

एल. 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पुणे, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


५१ 


~ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र .१२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सह कार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचेपरिपत्रक जा.क्र.स.आ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई , यांचे दिनांक २४ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


. 


~ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क . १५६ /शिवकृपा ना . पत / २०१८ / ११८७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सुनील गुंडू पाटील वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, 

ठाणे . 


अ.क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्येदिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकुमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग 
करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


डॉ . पी . 

एल. 

खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पुणे, 
दिनांक १० मे २०१८ . 


~ 


५३ 


वाचावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ व निमय १ ९ ६० ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६ ( २ ) दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट पिटीशन क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/सआ -५ / वसूली अधिकारीनियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) वैश्य सहकारी बँक लि . मुंबई यांचेकडील पत्र जा . क्र . व्हीएसबीएल / ७५ / २०१८-२०१९, दिनांक १२ एप्रिल २०१८ 

आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/ का.क .१५६ / वैश्य सहकारी बँक / वि.व.अ/ १८ / ८५४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वैश्य सहकारी बँक लि ., मुंबई , या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार १०७ खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . संजय बाळकृष्ण आपिष्टे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 
श्री . राजू महादेव डोईफोडे 
व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


अटी. 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १०७ चे नियम , १ ९ ६१ व नियम १५६ चे कलम, १९ ६० नियम यातील तरतुदी 
व कर्ज वसुली करताना सहकार कायदामधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी अन्वये ९१ करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात अ ४ - अ , 
३- व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८/ ज्येष्ठ ३१- आषाढ ६, शके १९ ४० 


( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, वैश्य सहकारी बँक लि ., मुंबई, " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखवल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


५५ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
वाचावे.- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ) दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासन अधिसूनचा क्र . सीएसएल १६०५ / सी.आर. १२० / १५ - सी, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / ११, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ ९/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक . 
( ७ ) चेअरमन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था लि ., सिंधुदुर्ग यांचेकडील 

सैन 

.ना.स.प . ८ / १८१ ९ , दिनांक ५ एप्रिल २०१८ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म. रा . पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ स.आ -५ / 

खर्च/ वसुली आदेश /८७२/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


जा.क्र . 


प्रस्तावना : 


. 


चेअरमन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था लि ., सिंधुदुर्ग यांनी संदर्भ क्र . ७ अन्वये संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना 
वसुली अधिकारी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला. सदर प्रस्ताव मा . आयुक्त यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक १ अन्वये 
सादर केला असून प्रस्तावास प्रपत्र क्रमांक १ ते ५ जोडली आहेत. तरी संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून तसेच संस्थेने मागणी 
केलेली वसुली अधिकाऱ्यांची निकड विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करणेत येत आहे. 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि.५ / का.क. १५६ / सैनिक ना.सह. / २०१८ / १८७८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, दा . शं. खताळ , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये 
सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था लि ., सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . अभिजित चंद्रकांत चव्हाण वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा 
श्री . अनिल नारायण सडेकर वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकार 

सिंधुदुर्ग जिल्हा 
( १) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( २) उपरोक्त वाचावे क्र . ८ चे दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रकातील क्रमांक ४ मध्ये नमूद कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही I ते VIII टप्प्यानुसार विहित मुदतीत वसुलीचे कामकाज करावे. 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्रमांक ४ व ८ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे परिपत्रकात सहपत्रीत विहीत नमुन्यात “ अ-३, 

ब व प्रपत्र क्रमांक १ ते ५ मध्ये नमूद कर्ज वसुलीची सर्वंकष माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास 
सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे, त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या 
जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


" 


“ 


" 


अ-४ ", 


१ 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


" 


( ४ ) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ ” दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ६) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकारी यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , 
सिंधुदुर्ग ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ८ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process) याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराची गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


. 


दा . शं . खताळ , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


